खाजगी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय 
कामकाजाचे निरीक्षण करण्यासाठी समितीला 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.9०/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७०/विशि-४, दिनांक १९ जुले, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

राज्यात खाजगी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजाचे निरीक्षण करण्यासाठी 
दिनांक १९ जुले, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीने 
खाजगी विद्यापीठांस प्रत्यक्ष भेट देऊन व विद्यापीठांचे पदाधिकारी यांचेसमवेत बैठक घेऊन प्रशासकीय, 
शैक्षणिक, वित्तीय कामकाजाच्या अनुषंगाने चर्चा केळी असून समितीस आवश्‍यकता भासल्यास समिती 
पुन:श्च भेट देऊन चर्चा करणे व तद्नंतर अहवाल तयार करणे यासाठी कालावधी लागणार असल्याने 
समितीस तीन महिने मुदतवाढ देण्याची विनंती अध्यक्ष, खाजगी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय 
कामकाजाचे निरीक्षण करण्यासाठी यांनी केळी आहे. सदर समितीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात खाजगी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाजाचे निरीक्षण 
करण्यासाठी दिनांक १९ जुले, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आलेली 
आहे. सदर शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी विद्यापीठांना प्रत्यक्ष भेट देऊन शासनास अहवाल 
सादर करण्यासाठी समितीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सदर मुदत दिनांक १८ 
सप्टेंबर, २०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. आता समितीच्या अध्यक्षांच्या विनंतीस अनुसरुन शासनास 
अंतिम अहवाल सादर करण्यास समितीला दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२४ पासून दिनांक १८ डिसेंबर, 
२०२४ पर्यंत याद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥8॥8॥99॥॥8.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१६१४४८४६६६०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRATAP 
PANDURANG LUBAL : 


(प्र. पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.मंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७०/विशि-४ 


3) अँड सचिन श्रीकांत पटवर्धन, अध्यक्ष, खाजगी विद्यापीठांच्या शौक्षणिक व प्रशासकीय 
कामकाजाचे निरीक्षण समिती. 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

८) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी(रोखझाखा/अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) निवडनस्ती (विशि-४. 


te} 
4 
& 
9 


a Oe वरक 


पृष्ठ २ पैकी २ 


